समता बहुउद्देशिय क्रीडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
अकोला संचलित प्रबोधन माध्यमिक विद्यालय, 
डाबकी, ता.जि.अकोला शाळेचे मौजे डाबकी, भोरद, 
जि.अकोला येथे स्थलांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३१८/प्र.क्र.४१३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ मार्च, २०१९ 
वाचा :- 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ २०१२/(५९/१२)माठशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 
संदर्भ :- विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती यांचे क्र.माध्य/क/शास्थ/७२८३/२०१७, 
दिनांक १९ एप्रिल, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

समता बहुउद्देशिय क्रीडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, अकोला संचलित प्रबोधन माध्यमिक 
विद्यालय, डाबकी, ता.जि.अकोला या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक शाळेचे, मौजे डाबकी, 
भौरद, जि.अकोला येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेचे अपुऱ्या भौतिक सुविधा असलेल्या इमारतीमधून स्वयंपूर्ण इमारतीत स्थलांतर 
होत आहे. सदर झाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतरास खालील अटी व शार्तीवर मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(२) शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे स्थलांतराच्या ठिकाणी समायोजन करण्यात यावे. 
(3) स्थलांतरास सर्व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सहमती असावी. तसेच सर्व पात्रताधारक 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या 
Vad Fay होणार नाही याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर 
नोटरी केलेले हापथपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
(४ शाळेसाठी शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार स्थलांतराच्या ठिकाणी शाळेसाठी 
पक्की इमारत व सर्व भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, तसेच 
विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वच्छतागृहावर छप्पर घालणे व अन्य आवश्यक कामे करण्यात येतील, 
याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले शपथपत्र सादर करणे 
आव्यक राहील. 
(५) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 
(६) स्थलांतरीत शाळेच्या बाबतीत मूळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३१८/प्र.क्र.४१३/एसएम-१ 


(७ सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत ठिकाणी 
कार्यरत राहील. 
(८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, दिनांक २८/०८/२०१५ नुसार विहित केलेल्या संच 
मान्यतेच्या सुधारित निकषानुसार व याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेझांनुसार 
अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/ 
शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत हे संस्थेस बंधनकारक राहील. तसेच अनुज्ञेय पदांपैकी 
Rea पदे अतिरिक्त GAARA समायोजनाने भरण्याबाबत झासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करणे आवश्यक राहील. 
(९) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरील अट क्र. (३) व (४ ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, 
अमरावती यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतरास मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक पुढील कार्यवाही करावी व 
केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१६००१५६९२१ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
> fa V | Nn Ra a fa aa) DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education And Sports, postalCode=400032, 


raha 
Mundhe sgh rah ame 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत - 

१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती 

3) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, अकोला 

४) अध्यक्ष/ सचिव, समता बहुउद्देशिय क्रीडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, अकोला 

५) निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


